“प्रधानमंत्री फसळ विमा योजनेंतर्गत पूरक 
अनुदान” या योजनेअंतर्गत रु.८,५३,०८,६१२/- 
इतकी रक्‍कम विमा कंपनीस वितरीत करण्यासाठी 
मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२१/प्र.क्र.९३/११ अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १५ सप्टेंबर,२०२१. 


वाचा- 
१. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रपिवियो-२०१९/प्र.क्र.१२/११ अ, दि. ३१.५.२०१९ 
२. कृषि व पदुम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. प्रपिवियो-२०१९/प्र.क्र.१२/११ अ, 
दि. ११.०९.२०१९ 
३. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. Har / Fai. / पुहआफपिवियो/ अ. मा./२०००० / २०२१, 
दि.२५.०६.२०२१ 
४. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृषिआ/सां. ८/न्युन.१०००/२०८७०/२०२१, दि.२.०७.२०२१ 
प्रस्तावना :- 


प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार पात्र शहोतकऱ्यांना नुकसान भरपाई 
निश्चित करण्याची कार्यवाही करण्यात येत असून काही प्रकरणी पिक विमा नुकसान भरपाई अत्यंत कमी 
प्रमाणात परिगणीत होत आहे. अशा प्रकरणांमध्ये लाभार्थी शोतकऱ्यांना विम्याच्या परताव्यापोटी नुकसान 
भरपाई रक्‍कम रु.१०००/- पेक्षा कमी येत असल्याने किमान रक्‍कम रु.१०००/ अदा करण्यासंदर्भात 
संदर्भ क्र. (१) अन्वये निर्णय घेण्यात आला असून संदर्भ क्र.२ च्या परिपत्रकान्वये सदर योजनेसंदर्भातील 
अवलंबवयाची कार्यपध्दती आणि अटी व शर्ती विहीत करण्यात आल्या आहेत. कृषि आयुक्तालयाच्या 
संदर्भ क्र. (४) च्या पत्रान्वये मागणी केल्यानुसार प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत रबी २०१८-१९, 
खरिप २०१९, रबी २०१९-२० व खरीप हंगाम २०२० करीता रु. ८,५२,०५,२४०/- इतकी रक्‍कम तसेच 
संदर्भ क्र. (३) च्या पत्रान्वये मागणी केल्यानुसार पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा 
योजनेअंतर्गत मृग २०१८, आंबिया २०१८-१९, मृग २०१९ , आंबिया २०१९-२० करीता १,०३,३७२/- 
इतकी रक्‍कम अशी एकूण रु. ८,५३,०८,६१२/- इतकी रक्कम “प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत 
पुरक अनुदान” या योजनेसाठी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

“प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत पुरक अनुदान” या योजनेअंतर्गत कृषि आयुक्तालयाने 
प्रस्तावित केल्यानुसार एकूण रु. ८,५३,०८,६१२/- इतकी रक्‍कम खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२१/प्र.क्र.९३ /११ अ, 


उपरोक्त रकमेपैकी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रबी २०१८-१९, खरिप २०१९, रबी २०१९-२० 
व खरीप हंगाम २०२० करीता रु. ८,५२,०५,२४०/- इतकी रक्‍कम खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यात येत 
आहे :- 


रु १०००/-च्या मर्यादेत | विमा कंपनीकडून | वितरीत 
विमा कंपनीचे नाव नुकसान भरपाई पात्र | निश्चित नुकसान | करावयाचा 
शेतकरी संख्या भरपाई रक्‍कम रु. निधी 

रबी २०१८-१९ 
भारती ARAM TRG SARA कंपनी लि. ४८० २३२३६४ २४७६३६ 
खरीप २०१९ 
भारतीय कृषि विमा कंपनी लि. ७१२५ ५४२७१९ ६५८२२८१ 
रबी २०१९-२० 
बजाज अलियान्झ जनरल इंकं. लि. ७ ३५४७ ३४५३ 
भारती ART जनरल इंन्शुरंस कंपनी लि. १७०१ ६७६७४४ १०२४२५६ 
रिलायन्स जनरल इंशुरंस कंपनी लि. १४८६ ८८६९७२ ५९९०२८ 
फ्युचर जनरली इन्शुरन्स क॑ लि. १७८१ १९१११८ १५८९८८२ 
एकूण ४९७५ १७५८३८१ ३२१६६१९ 
खरीप २०२० 
रिलायन्स जनरल इंशुरंस कंपनी लि. २२८७५ १३२७७९७६ ९५९७०२४ 
भारती ARM जनरल इन्शुरंस कंपनी लि. २९९७५ १४३६३६३८ १५६११३६२ 
एचडीएफसी इर्गो जनरल इंशुरंस कंपनी लि. ४१२७६ २२९४३२०५ १८३३२७९५ 
बजाज अलियांझ जनरल इंशुरंस कंपनी लि. २३५५ १३२३६५५ १०३१३४५ 
इफ्को टोकीओ जनरल इंश्ुरंस कंपनी लि ४६३९५ २१५६५३३९ २४८२९६६१ 
भारतीय कृषि विमा कंपनी लि. १३४८४ ७७२७४८३ ५७५६५१७ 
एकूण १५६३६० ८१२०१२९६ ७५१५८७०४ 
सकल एकुण १६८९४० ८३७३४७६० | ८५२०५२४० 


तसेच पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजनेसाठी मृग २०१८, आंबिया २०१८-१९, 
मृग २०१९ ,आंबिया २०१९-२० करीता रु.१,०३,३७२/-इतकी रक्‍कम खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यात 
येत आहे :- 


नुकसान भरपाईस विमा कंपनीकडून | वितरीत 
विमा कंपनीचे नाव 3 निश्चित नुकसान | करावयाचा 
पात्र होतकरी संख्या 
भरपाई रक्‍कम रु. निधी 
er. ene २ ३ a 
मृग २०१८ 
एस.बी.आय. विमा कंपनी ८ ४३२३ ३६७७ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२१/प्र.क्र.९३ /११ अ, 


आंबिया २०१८-१९ 

भारतीय कृषि विमा कंपनी ६३ ४६६३९ १६३६१ 
द न्यु इंडिया विमा कंपनी ९२ ५८२०९ ३३७९१ 
मृग २०१९ 

बजाज अलायन्झ विमा कंपनी २२ १५०६१ ६९३९ 
एच.डी.एफ.सी. एर्गा विमा कंपनी ३ ११६२ १८३८ 
एस.बी.आय. विमा कंपनी ४० २८०४० ११९६० 
आंबिया २०१९-२० 

भारतीय कृषि विमा कंपनी ७८ ४९१९४ २८८०६ 
एकुण ३०६ २०२६२८ १०३३७२ 


२. प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च खालील SUBIR सन २०२१-२२ करिता मंजूर केलेल्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा :- 
मागणी क्र. डी -३ 
२४०१ - पीक संवर्धन 
११०, पीक विमा (००) (१०) प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत पुरक अनुदान 
(२४०१ 8०५२) (अनिवार्य) 
३३, अर्थसहाय्य 


३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत 
पुरक अनुदान योजनेच्या शासन निर्णय व योजनेसंदर्भातील अवलंबवावयाची कार्यपध्दती आणि अटी व 
शर्ती नूसारच खर्च करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त (कृषि) यांची राहील. 


४. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण 
अधिकारी तर सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


५. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र. २८६/२०२१/व्यय-१, दि.७.०९.२०२१ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२१/प्र.क्र.९३ /११ अ, 


&. 


प्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०९१५१६५१५८६००१ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


१७. 


aoe 


१९. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHINDE NEETA EKNATH 

S H | N D ) F N F FTA Of Maharashtra, ou-AGRICULTURE & 
ADF DEPARTMENT, Code=400032, st=Maharasht 
2.5.4.20=f2bffd6992498256663024368c72b33364cfb066d53682c 
53a425e54d187a7c1 


INumber=f325d65947933958aa2d98f394db95f94be575487 
76492ba36e77ea1c4aa53b, SHINDE NEETA EKNATH 
Date: 2021.09.15 16:53:47 +05'30' 


(निता शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक (वि.प्र), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

सहाय्यक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

वित्त विभाग (व्यय-१/ अर्थ-१३), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

उप सचिव (99-3 /2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 

कक्ष अधिकारी (२-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

प्रधान सचिव (मा. राज्यपाल कार्यालय) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्राळय, मुंबई-३२ 

विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी लि., स्टॉक एक्स्चेंज, २० वा मजला, 
फोर्ट, मुंबई -२३. 

विभागीय व्यवस्थापक, भारती एक्सा जनरल इंशुरन्स कं.लि., शोरुम क्रं. ९, मिलीनियम 
स्टार बिल्डिंग, रुबी हॉस्पीटल जवळ, ढोले पाटील रोड, पुणे.४११ ००१. 

विभागीय व्यवस्थापक, रिलायंस जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, ५ वा 
माळा, चिंतामणी अव्हेन्यू, विराणी औद्योगिक वसाहत, गोरेगाव, मुंबई- २३ 

विभागीय व्यवस्थापक, एचडीएफसी sat जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि., १ माळा , 
एचडीएफसी हाऊस, १६५-६६/ बँक बे, चर्चगेट, मुंबई-२०. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२१/प्र.क्र.९३ /११ अ, 


२०. 


२१. 


२२. 


२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


विभागीय व्यवस्थापक, इफ्को टोकीओ जनरल इंशुरन्स कं. लि, १००१, १० मजला, सुनीत 
कॅपीटल, सीटीएस९६७/२, सेनापती बापट रोड, पुणे. 

विभागीय व्यवस्थापक, फयुचर जनरली इंडिया जनरल इंशुरन्स कं. लि., १ माळा, हेरिटेज 
हाऊस, रमाबाई आंबेडकर मार्ग, पुणे . 

विभागीय व्यवस्थापक, बजाज अलायन्झ जनरल SAR Gl, कॉमर झोन, पहिला 
मजला, सम्राट अशोक मार्ग, फुळे नगर, पुणे ४११००६. 

विभागीय व्यवस्थापक, इफको टोकीयो जनरल इन्शुरन्स क॑ लि., कार्यालय क्र.३, तीसरा 
AUS, COR इन्डक्लेव, मॅकडोनाल्डच्या वरती, औंध पुणे-४११००७. 

विभागीय व्यवस्थापक, एस.बी.आय. विमा कंपनी, के. डी. प्लाझा, १ मजला, २८९/६-७, 
स्वारगेट, पुणे. 

विभागीय व्यवस्थापक, द न्यु इंडिया विमा कंपनी, ओमश्री बिल्डींग, नळस्टॉप, कर्वेरोड, 
पुणे. 

निवड नस्ती (कार्यासन ११-ओ). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


